मिशन २०२० ऑलिम्पिक - निधी वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : १७ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः केआरए-२०१५/प्र.क्र.२०७/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १६.१०.२०१५. 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिक्रीपी/मि२०२०ऑ/ 
२०१८-१९/का-११/७८१, दिनांक १२.१०.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


टोकीयो जपान येथे सन २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त 


खेळाडूंचा सहभाग होऊन, कमीत कमी २० पदके महाराष्ट्राला मिळण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार 


करुन त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्याकरीता शासन निर्णय दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१५ अन्वये 


सहसंचालक (क्रीडा) यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली. सदर समितीने 


२०२० ऑलिम्पिक साठी महाराष्ट्रातील १६ निवडक खेळातील संभाव्य प्रतिभा संपन्न खेळाडूंच्या 


निवडीसाठी पात्रता व निकष निश्चित करुन खेळाडूंची निवडीस अंतिम स्वरुप देणे इत्यादी संदर्भातील 


कृती आराखडा तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार १७५ खेळाडूंची प्राथमिक यादी तयार 


करण्यात आली. त्यामधील संभाव्य खेळाडूंच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन निवड करण्यात आलेल्या 


खेळाडूंना तसेच क्रीडा सुविधा अद्यावत करण्यासाठी आव्यक अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा 


दर्जा वाढविणे (ऑलम्पिक अभियान) या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून 


खालील विवरणामध्ये दर्शविलेल्या बाबीसाठी रु.२,१९,३२,०००/- (रुपये दोन कोटी एकोणीस लाख 


बत्तीस हजार फक्त) एवढी तरतूद वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त 


ठेवण्यास तसेच “ब” मधील प्रत्यक्ष खर्चाच्या वेळी येणाऱ्या दरानुसार प्रस्तावित अंदाजपत्रकामध्ये बदल 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१ 


होऊन नियमव्ययाच्या प्रमाणात एका बाबीवरील तरतूद दुसऱ्या बाबीवर खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
खर्चाच्या बाबी 


अ.क्र खर्चाची बाब रक्‍कम रु. 


अ. खेळाडूंना वितरित करावयाची रक्‍कम 


| संभाव्य ५५ खेळाडूंच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन ९ खेळाडूंना वगळून उर्वरित | १,३९,००,०००/- 
४६ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या खेळाडूंना अनुदान वितरित करणे. 
(सोबत परिशिष्ट “अ” प्रमाणे) 


२ | नव्याने प्रस्तावित २२ खेळाडूंच्या कामगिरीचा पुनःश्च सुधारित आढावा घेऊन २२ ५०,००,०००/- 
पैकी ६ खेळाडू वगळून उर्वरित १६ खेळाडूंना शासनाची मान्यता प्रदान झाल्यास 
अनुदान वितरित करणे. (सोबत परिशिष्ट “ब” प्रमाणे.) 


अ- एकूण १,८९,००,०००/- 
ब. HIST सुविधा अद्यावत करण्यासाठी वितरित करावयाची रक्‍कम 
णगी शिवछत्रपती क्रोडासंकुलातील स्पोटर्स सायन्स सेंटर मधील विविध उपकरणे २१,३२,०००/- 
खरेदी करणेबाबत व देखभाल दुरुस्तीकरणे करिता. 
२ | टेबल टेनिस हॉल मधील लाईटची व्यवस्था वाढविणे ९,००,०००/- 
ब- एकूण 30,32,000/- 
UPI A+ F 2,98, 32,000/- 


२. सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर क्रोडा कौडाल्य व तंत्र संबंधात खास शिक्षणाचा दर्जा 


वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान) याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.१०००.०० लक्ष एवढया तरतुदी मधून 


सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 


विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
३. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, 


(०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्या व पुरस्कार, (०९) (०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संबंधात खास 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१ 


शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान), ३१ सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर, (२२०४-५३६८)” या 


लेखाशीर्षाखाली या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च 


करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 


a सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांना 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद 


अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.१, २, ३, ४, ५, ६ व ७ मधील बाबी 


सदर आदेशास लागू नाहीत. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११ २९१०५२४८७६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 


Rajendra Pawar 


DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C 

= IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
S h a n ka rao P awar Maharashtra, OU = School Education and 

Sports Department 

Date: 2018.11.19 10:57:34 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

९. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१ 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (संचाळनालयामार्फत) 

११. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१३. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट - “अ 


शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१, 


दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८. 


अ.क्र. खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार | वर्गवारी | मान्य केलेले अर्थसहाय्य 
(रु.लाखात) 
| 9 प्रार्थना ठोंबरे OM टेनिस अ ५.०० 
२ । दत्तू भोकनळ रोईंग अ ५.०० 
३ | salient पॉल शूटिंग अ ५.०० 
४ | fear Reg शूटिंग अ ५.०० 
५ | पूजा घाटकर शूटिंग अ ५.०० 
६ | सिध्दांथ थिगांलिया अँथलेटिक्स अ ५.०० 
७ | STAT आढाव अथलेटिक्स अ ५.०० 
८ | संजिवनी जाधव अथलेटिक्स अ ५.०० 
९ ।राहूल आवारे कुस्ती अ ५.०० 
।_१० | रेश्मा माने कुस्ती अ ५.०० 
| 99 | विक्रम कुऱ्हाडे कुस्ती अ ५.०० 
१२ ।सनिलरशोट्टी टेबल टेनिस अ ५.०० 
१३ ।मधुरिका पाटकर टेबल टेनिस अ ५.०० 
१४ | पूजा सहस्ररबुध्दे टेबल टेनिस अ ५.०० 
१५ | आकाश चिकटे हॉकी अ ५.०० 
१६ | स्वाती गाढवे अँथलेटिक्स ब ३.०० 
१७ | ललिता बाबर अँथलेटिक्स ब ३.०० 
१८ | WHIT कोळेकर कुस्ती ब ३.०० 
१९ | सुरज कोकाटे कुस्ती ब ३.०० 
२० | सौरव इगवे कुस्ती ब ३.०० 
२१ |दिशानिद्रे रिदमिक ब ३.०० 
जिम्नॅस्टिक 
२२ । आदिती दांडेकर रिदमिक ३.०० 
जिम्नॅस्टिक 
२३ | विराज परदेशी ASTURIAS | ब ३.०० 
२४ । प्रितम खोत कुस्ती क २.०० 
२५ | अंकिता गुंड कुस्ती क २.०० 
२६ | archer शोळके कुस्ती क 2.00 
२७ | गणेश जगताप कुस्ती क २.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१ 


२८ ।किसन तडवी अँथलेटिक्स क २.०० 
२९ (दुर्गा देवरे अँथलेटिक्स क २.०० 
३० | अंकिता गोसावी अँथलेटिक्स क २.०० 
३१ | श्रावणी राऊत आर्टिस्टिक क २.०० 
जिम्नॅस्टिक 

३२ | वैदेही देऊळकर freien क 3.00 
३३ | सनिडा आंबेकर टेबल टेनिस क २.०० 
३४ | रविद्र कोटियान टेबल टेनिस क २.०० 
३५ | भाग्यश्री कोलते आर्चरी क २.०० 
३६ ।तन्मयमालुसरे आर्चरी क 2.00 
३७ | प्रविण जाधव आर्चरी क २.०० 
३८ । देवेंद्र वाल्मीकी हॉकी क २.०० 
३९ । हर्षद वाडेकर वेटलिफ्टींग क 2.00 
४० | सचिन देसाई सायकलींग क २.०० 
४१ | युगा बिरनाळे जलतरण S | 400 
४२ | त्रिशा कारखानीस जलतरण डड 1१.०० | .0० 
४३ । ओम अवस्थी डायव्हिंग ड १.०० 
४४ । अनिल तोरकड कुस्ती S | 400 
४५ | युवराज वाल्मिकी हॉकी S | 400 
४६ | मल्लिका भांडारकर टेबल टेनिस Ss १.०० 

एकूण 938.00 


(अक्षरी रुपये एक कोटी एकोणचाळीस लाख फक्त) 


Rajendra 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 


Rajendra Shankarrao Pawar, C 


S = Maharashtra, O = Government Of 
5 h a n ka r rao P awa r Maharashtra, OU = School Education and 


ports Department 
Date: 2018.11.19 10:57:51 +05'30' 


( राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट - “ब” 


शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.१७८/क्रीयुसे-१, 


दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८. 


अ.क्र. खेळाडूचे नांव खेळ प्रकार | वर्गवारी | मान्य केलेले अर्थसहाय्य 
(रु.लाखात) 

| 9 | क्र्तुजा भोसले टेनिस अ ५.०० 
2 ।चिरागडोट्टी बॅडमिंटन अ ५.०० 
3 तेजस्विनी सावंत शूटिंग अ ५.०० 
४ | राही सरनोंबत शूटिंग अ ५.०० 
५ | स्वप्नील कुसाळे शूटिंग अ ५.०० 
६ ।उत्कर्षकाळे कुस्ती अ ५.०० 
७ । संभाजी पाटील शूटिंग ब ३.०० 
शशिकला आगाशी सायकलींग ब ३.०० 
बापू कोळेकर कुस्ती ब ३.०० 
।_१० _ स्वाती शिंदे कुस्ती ब ३.०० 
| 99 | नंदिनी साळोखे कुस्ती क २.०० 
१२ | मयांक चाफेकर मार्डनपेन्टेथलाॉन | क २.०० 
१३ | ज्योत्स्ना पानसरे जलतरण S | 400 
१४ | बिल्वा गिराम डायव्हिंग S | 400 
१५ | मोनिका आथरे अँथलेटिक्स ड १.०० 
१६ | अजिक्य gar तलवारबाजी S | 400 
एकूण ५०.०० 


(अक्षरी रुपये पन्नास लाख फक्त) 
< Digitally signed by Rajendra Shankarrao 
R च] e n d ra DN. CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = 
Shankarrao Pawab tisrarasnra OU” Ssnoo educaton and 


Sports Department 
Date: 2018.11.19 10:58:04 +05'30" 


( राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


